राज्यातील उपक्रमशील शिक्षक व अधिकाऱ्यांचा 


विचार गट स्थापन करणेबाबात. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण -२०२१/प्र.क्र.४८/एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


वाचा:- राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद 


मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : - 4 मार्च, २०२१ 


साव्यावि/उशिअविगट/२०२१/८६५, दिनांक ५/३/२०२१. 


परिपत्रक :- 


, महाराष्ट्र, पुणे यांचे क्रमांक जा. क्र.राशैसंवप्रपम/ 


राज्यातील शिक्षण क्षेत्राचा सर्वागीण विकास करताना मार्गदर्शन / मदत व्हावी, यासाठी राज्यातील 


शिक्षण क्षेत्रातील विविध नामवंत, उपक्रमशील शिक्षक व अधिकाऱ्यांचा खालीलप्रमाणे विचार गट स्थापन 


करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे /शिक्षकाचे पदनाम व कार्यालय विचार 
नाव गटातील पद 
१ | श्री.विशाल सोळंकी आयुक्‍त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र अध्यक्ष 
राज्य , पुणे 
२ श्री. दिनकर टेमकर संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण उपाध्यक्ष 
परिषद, महाराष्ट्र , पुणे 
3. श्री. विकास गरड प्र.प्राचार्य, आयटी, राज्य शौक्षणिक संशोधन व सदस्य सचिव 
प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र , पुणे 
४ । श्री.उल्हास कवडूजी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. सदस्य 
नरड 
५ _  श्री.कादर राजुमिया शेख । प्रशासन अधिकारी, मनपा प्राथमिक शिक्षण मंडळ, सदस्य 
सोलापूर. 
& श्री.एकनाथ शशिकांत । शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, सिधुदुर्ग. सदस्य 
आंबोकर 
७ | डा. वैशाली वीर शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, नाशिक. सदस्य 
श्री.कमलाकांत वसंत । गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, वेल्हे.पुणे सदस्य 
म्हेत्रे 
९ श्री.कळीमोद्दिन अजीज । प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, सदस्य 
शोख औरंगाबाद. 
हि ० | श्री. योगेश रघुनाथ जेष्ठ अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण सदस्य 
सोनवणे संस्था, नाशिक 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/प्र.क्र.४८/एसडी-६ 


99 श्री. रणजितसिंह डिसले | जि.प.प्राथ. शाळा कदमवस्ती, परितेवाडी,सोलापूर. सदस्य 

१२ श्री. बालाजी बाबुराव  । जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, विजयनगर,सातारा. | सदस्य 
जाधव 

१३ श्री. संदीप गुंड जि.प.प्राथ. शाळा, जिल्हा पालघर सदस्य 

१४ | श्री. सुनील गंगाराम जि.प.प्राथ. शाळा मुंगाशी. ता. माहूर, नांदेड सदस्य 
आलुरकर 

१५ | श्री. आनंदा बालाजी जि.प.प्राथ. शाळा मल्याण मराठी डहाणू, पालघर सदस्य 
आनेमवाड 

१६ | श्रीम. मृणाल गांजळे जि.प.प्राथ. शाळा, पिंपळगाव ता. म्हाळुंगे, पुणे. सदस्य 

१७ | श्री. भापकर रवींद्र जि.प.प्राथ. शाळा सरदवाडी ता. जामखेड, सदस्य 
शहाजी अहमदनगर 

१८ | at. दत्तात्रय वारे जि.प.प्राथ. शाळा, वाबळेवाडी. ता. शिरूर, पुणे सदस्य 

१९ | श्री. अर्जुन कोळी कराड नगर परिषद शाळा क्र. 3, कराड, सातारा. सदस्य 

२० | श्रीम. दिपाली सावंत जि.प.प्राथ. शाळा, कोल्ही, वर्धा सदस्य 

२१ | श्री. भाऊसाहेब सखाराम | जि.प.प्राथ. शाळा वीरगाव ता. अकोले, अहमदनगर. सदस्य 
चासकर 

२२ श्री. राजेंद्र परतेकी जि.प.उच्च प्राथ. शाळा पालडोह, चंद्रपूर. सदस्य 

२३ | श्री. SHAM जगन गावंडे । जि.प.प्राथ. शाळा मंगरूळ चवाळा, अमरावती. सदस्य 

२४ | श्री. भगवंत भीमराव पै. शंकर तोडकर हायस्कूल, वाकरे ता. करवीर, सदस्य 
पाटील कोल्हापूर 

२५ | ait. गुंजकर देविदास । जि.प.प्राथ. शाळा पुयना.हिंगोली. सदस्य 
दत्तात्रय 

२६ | श्री. नितीन प्रभाकर जि.प.प्राथ. शाळा पाचाल बौद्धवाडी, राजापूर, सदस्य 
पांचाळ रत्नागिरी 

२७ | श्री. बापू सुकदेव जि.प.प्राथ. शाळा दत्तावाडी,औरंगाबाद सदस्य 
बाविस्कर 

२८ | श्री. गजानन रा.जि.प.प्राथ. शाळा चिंचवली ता. आतोणे, रायगड सदस्य 
पुंडलिकराव जाधव 

२९ | श्री. अमरसिंग मगर बृहन्मुंबई मनपा माध्यमिक शाळा बर्वे नगर, मुंबई. सदस्य 

३० | श्रीम. ज्योती दिपक जि.प.प्राथ. शाळा STRATA पाडा. ता. शहापूर, ठाणे. सदस्य 
बेलवले 


२. सदर गटांतर्गत उपगट नियुक्‍त करणे, त्यांना जबाबदारीचे वाटप करणे, बैठका घेणे, त्यांच्या 
कामाचा आढावा घेणे, इ. कामे आयुक्‍त ( शिक्षण ) यांच्या स्तरावर करण्यात यावीत. सदर विचारगटाने 
शिक्षणक्षेत्रात आवश्‍यक सुधारणा / योजना यांची शिफारस शासनास कारावी तसेच, विचार गटाने केलेल्या 
कामाचा आढावा वेळोवेळी शासनास सादर करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/प्र.क्र.४८/एसडी-६ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३०५१८४८४०६९२१ असा आहे. सदर 


परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


RAJENDRA 
SHANKARRAO PAWAR ®: 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


7550937 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

मा. अध्यक्ष व मा. उपाध्यक्ष, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 

मा. सभापती व मा. उपसभापती, विधान सभा, विधान भवन, मुंबई. 

मा. मंत्री, (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री, (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 

आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
संचाळक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे. 
शिक्षण संचाळक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
प्रभारी संचालक, बालभारती, 

सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद (सवी. 

प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सवी. 

प्रशासन अधिकारी/शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका (सवी. 

निवड नस्ती (कार्या.एसडी-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


